सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालयांतर्गत “गट-क” व “गट-ड” 
संवर्गातील सरळसेवा पदभरतीसाठी कंपनी 
निश्चित करणे व जिल्हा / प्रादेशिक 
/राज्यस्तरीय निवडसमित्यांची स्थापना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदभ २०२२/प्र.क्र. १०३६/सेवा ५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार १० वा मजला 
मंत्रालय,मुंबई-४००००१. 
दिनांक:- १५ मार्च, २०२३. 


संदर्भ : 

१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रनिमं १२२२/प्र.क्र ५४/का.१३-अ, 
दि. ०४.०५.२०२२ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रनिमं १२२२/प्र.क्र १३६/का.१३अ, 
दि. २१.११.२०२२ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः प्रनिमं १२२३/प्र.क्र १४/का.१३अ, 
दि. १४.०२.२०२३. 

४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सनिव २०२३/प्र.क्र १४/कार्या-१२, 
दि. ०३.०३.२०२३. 

५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासनपत्र क्रमांक पदभ २०२१/प्र.क्र १/सेवा ५, 
दि. २९.०६.२०२२. 


प्रस्तावना : 

भूतपूर्व दुय्यम सेवा मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट- 
ब (अराजपत्रित) गट-“क” व गट-“ड” संवर्गातील नामनिर्देडानाच्या कोट्यातील सरळसेवेने 
भरण्याबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र १ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार जिल्हा 
/प्रादेशिक/ राज्यस्तरिय पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता निवडसमित्यांची स्थापना करणे, परीक्षा स्वरुप 
जाहिरात पध्दती समान गुण मिळाल्यास अवलंबवयाची कार्यपध्दती निवडसूचीत समाविष्ट 
करावयाच्या उमेदवारांची संख्या व निवडसूचीची कालमर्यादा, पदभरती प्रक्रिया अंमलबजावणी व 
संनियंत्रण, निवडसमितीचे निर्णय अभिलिखीत करणे इ. बाबींच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
केलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ २०२२/प्र.क्र १०३६/सेवा ५ 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ मध्ये नमूद शासननिणर्यानुसार या पदभरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया 
राबविण्यास टी.सी.एस.-आय.ओ.एन. (टाटा कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस या 
PUMA ऑनलाईन पध्दतीने घेणे, परीक्षा कार्यपध्दती व कंपनीला अदा करावयाचे शुल्क निश्चिती 
याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


३. संदर्भ क्रमांक ३ मध्ये नमूद शासननिर्णयानुसार प्रती उमेदवार परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात आळे 


आहे. 


४. संदर्भ क्र. ४ मधील नमूद शासननिर्णयानुसार शासन सेवेत नियुक्तीसाठी सेवाप्रवेशात विहित 
वयोमर्यादेत दि. ३१.१२.२०२३ पर्यंत प्रसिध्द होणाऱ्या पदभरतीबाबतच्या जाहिरातीसाठी दोन वर्षाची 
शिथिलता देण्यात आलेली आहे. 


५. संदर्भक्र.५ मध्ये नमूद शासनपत्रान्वये दि.२९.०६.२०२२ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत 
आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील गट-“क” व गट-“ड” संवर्गाच्या दि.२४.१०.२०२१ व 
दि.३१.१०.२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या पदभरती परीक्षा प्रक्रिया रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
नव्याने घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये या Yea केलेल्या परीक्षेसाठी 
अर्ज केलेल्या व पात्र उमेदवारांना पुन्हा परीक्षेकरीता बसू देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आयुक्‍ताळयास 
कळविण्यात आला आहे. 


६. दि.२४.१०.२०२१ व दि.३१.१०.२०२१ रोजी झालेली पदभरती परीक्षा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर 
पुन्हा परीक्षेसाठी पात्र उमेदवार निश्चित करणे, आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालयांतर्गत गट-“क” व गट-“ड” संवर्गातील सरळसेवा पदभरतीसाठी कंपनी निश्चित करणे व 
जिल्हा/प्रादेशिक/राज्यस्तरीय निवडसमित्यांची स्थापना करणे, परीक्षेचे स्वरुप निश्चित करणे व या 
बाबी शासनाच्या विचाराधीन होत्या यानुसार, आता खालील प्रमाणे शासननिर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय: - 
१. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुकक्‍तालयांतर्गत गट- 
“क” व गट-“ड” संवर्गातील सरळसेवा पदभरती ही टी.सी.एस.-आय.ओ.एन. (टाटा 
कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) यां कंपनीमार्फत करण्यात यावी. 
२. संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार विहित परीक्षा शुल्क उमेदवारांकडून 
आकारण्यात येईल. 
३. संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादेत शिथिलता अनुज्ञेय राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ २०२२/प्र.क्र १०३६/सेवा ५ 


४. सदर पदभरती प्रक्रिसेसाठी आयुक्‍त आरोग्य सेवा,मुंबई यांचेकडून टी.सी.एस.- 
आय.ओ.एन (टाटा कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) यांचेशी सामंजस्य करार (Mov) 
करण्यात येईल. 

५. सदर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी खालीप्रमाणे निवड मंडळांची स्थापना या 
शासननिर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे. 


१) राज्यस्तरीय निवड समितीची रचना: - 
अ.क्र समितीचा संरचना पदनाम 
।_१. | आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२. | संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. सदस्य 
३. | संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. सदस्य 
४ | सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई सदस्य 
५ | सहसंचालक (हिहवजजरो), आरोग्य सेवा, पुणे-६ सदस्य 
६ | सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे सदस्य 
उपसंचालक (शुश्रुषा, आरोग्य सेवा, मुंबई (राज्यस्तरीय शुश्रुषा | सदस्य 
पदांसाठी) 


७. | वरील अ.क्र. २ व ३ मधील सदस्य अल्पसंख्याक नसल्यास गट-अ | सदस्य 
मधील एक अल्पसंख्याक सदस्य. 


८. | निवड समितीचे अध्यक्ष किवा वरील क्र.(१) ते (x) मधीळ सदस्यांपैकी | सदस्य 
कोणीही सदस्य महिला नसल्यास गट-अ मधील एक महिला सदस्य. 


९. । मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, | सदस्य सचिव 


पुणे यांचे कार्यालय. 
२ प्रादेशिक निवड समितीची रचना: - 
अ.क्र समितीचा संरचना पदनाम 
१. | , | उपसंचालक, आरोग्य सेवा प्रभारी मंडळे अध्यक्ष 
2. | सहाय्यक संचालक (वैद्यकीय) प्रभारी मंडळे सदस्य 


३. | वरील अ.क्र. (2) मधील सदस्य अ.जा./अ.ज./इ.मा.व./ या प्रवर्गातील | सदस्य 
सदस्य नसल्यास या ३ प्रवर्गापैकी गट-अ मधील एक सदस्य 


४. | वरील अ.क्र.२ मधील सदस्य अल्पसंख्याक नसल्यास गट-अ मधील | सदस्य 
एक अल्पसंख्याक सदस्य. 


५. | निवड समितीचे अध्यक्ष किवा वरील क्र.(२ ते (x) मधील सदस्यांपैकी | सदस्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ २०२२/प्र.क्र १०३६/सेवा ५ 


अ.क्र समितीचा संरचना पदनाम 
कोणीही सदस्य महिला नसल्यास गट-अ मधील एक महिला सदस्य. 
६. | मुख्य प्रशासकोय अधिकारी, उपसंचालक आरोग्य सेवा प्रभारी मंडळे सदस्य सचिव 
यांचे कार्यालय. 
३) जिल्हा निवड समितीची रचना: - 
अ.क्र समितीचा संरचना पदनाम 
१. | उपसंचालक, आरोग्य सेवा प्रभारी मंडळे अध्यक्ष 
२. | सहाय्यक संचालक (वैद्यकीय) प्रभारी मंडळे सदस्य 


वरील अ.क्र. (2) मधील सदस्य अ.जा./अ.ज./इ.मा.व./ या प्रवर्गातील | सदस्य 
सदस्य नसल्यास या ३ Waa गट-अ मधील एक सदस्य 


४. | वरील अ.क्र.२ मधील सदस्य अल्पसंख्याक नसल्यास गट-अ मधील | सदस्य 
एक अल्पसंख्याक सदस्य. 


५. | निवड समितीचे अध्यक्ष किवा वरील क्र.(२) ते (x) Helles सदस्यांपैकी | सदस्य 
कोणीही सदस्य महिला नसल्यास गट-अ मधील एक महिला सदस्य. 


६. | जिल्हा ठाल्यचिकित्सक संबंधित जिल्हा. सदस्य सचिव 


६. दि.२४.१०.२०२१ व दि.३१.१०. २०२१ रोजी झालेल्या परिक्षेसाठी ज्या परिक्षार्थीनी प्रत्यक्ष परीक्षा 
दिलेली आहे व भरती प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे ते प्रत्यक्ष बाधित झालेले आहेत अज्ञा उमेदवारांना पात्र 
उमेदवार म्हणून निश्चित करण्यात येत आहे. 


प्रत्यक्ष परीक्षा दिलेल्या परिक्षार्थीना आता होणाऱ्या परिक्षेसाठी शुल्कमाफी देणे किंवा उपलब्ध विदा 
(डेटाबेस) तपासणी अंती त्यांनी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करून टी.सी.एस.-आय.ओ.एन. (टाटा 
कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) या कंपनीने उपलब्ध करुन दिलेल्या संगणक (सॉफ्टवेअर) प्रणाली 
नुसार अर्ज भरणे याबाबत स्वतंत्रपणे विभागाच्या संकेतस्थळावर तसेच जाहिरातीमध्ये स्पष्ट सूचना 
निर्गमित करण्यात येतील. 


७. परीक्षा स्वरुप- विभागाशी निगडीत तांत्रिक/व्यावसायिक संवर्गातील पदे भरण्यासाठी सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या दि.०४.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार तांत्रिक 
/व्यावसायिक संवर्गातील पदांसाठी ८० टक्के गुण हे पदाश्ी निगडित तांत्रिक /शैक्षणिक अर्हतेशी 
संबंधित असतील व उर्वरीत २० टक्के गुणदान हे मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व गणित यांच्याशी 
निगडीत असतील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ २०२२/प्र.क्र १०३६/सेवा ५ 


८. परिक्षा प्रक्रियेचे संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी व या अनुषंगाने काही विवाद 
उद्भवल्यास प्रशासकीय विभाग प्रमुखांचा निर्णय अंतिम राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५१५५०५४३९१७ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


ARCHANA 
VILAS 
WALZADE 


Digitally signed by ARCHANA VILAS 
WALZADE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b17094004b015083dae757656 
e5d24847898197ddd6b0366a9177f097 
ed0887a, 
pseudonym=EFEOAAA7FB78AD706283B 
7A34C5FC48C1920AEBD, 
serialNumber=B4E19876AB3EEC36E3A3 
B988441648AB87470CDFE66B14CFBE7 
AC9BD770485C1, cn=ARCHANA VILAS 
WALZADE 

Date: 2023.03.15 18:56:06 +05'30' 


अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
४. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 


६. सर्व मा. संसद सदस्य, मा. विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 


८. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई, 


९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धीकरिता ५ प्रती) 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधान भवन, मुंबई Yoo ०३२ 


११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर, 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर, 


१३. मुख्य लेखापरीक्षक (निवासी लेखे, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


qs 


६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदभ २०२२/प्र.क्र १०३६/सेवा ५ 


१४. मा. मंत्री (आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव. 

१५. प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

१६. अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ 
ग्रामविकास विभाग व विधी व न्याय विभाग, 

१७. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

१८. रिजनल हेड, टीसीएस-आयओएन (टाटा कंन्सलटंसि सर्विसेसे लिमिटेड),टीसीएस ऑलम्पस,९ 
वा मजला, रोडास एनक्लेव्ह,पार्क OA, हिरानंदानी इस्टेट, ठाणे (प), महाराष्ट्र-४००६०७. 

१९. सर्व सहसचिव/उपसचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

२०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

२१. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई / पुणे. 

२२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

२३. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

२४. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी. 

२५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

२६. जिल्हा हिवताप अधिकारी (सवी. 

२७. निवड नस्ती (सेवा-५). 


Bs 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


